Reg . No. NPCITY/ 236/ 2018- 20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४, अंक २३ ] गुरुवार ते बुधवार , जून २१-२७, २०१८/ ज्येष्ठ ३१- आषाढ ६, शके १९४० [ पृष्ठे १८ , किंमत : रुपये ११ . ०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ८५. 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


उपविधी 


क्रमांक कार्या-१०- नविशा- उपविधी-चिमुर-२६७- २०१८ . – 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या तरतुदीनुसार चिमूर नगर परिषद , घनकचरा व्यवस्थापन व 
साफसफाई नियोजन यासाठी उपविधी २०१८ तयार करण्यात आली आहे . 


प्रारंभिक / प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या प्रकरण २ मधील कलम ४९ ( १ ) ( क ) ( स ) व प्रकरण १६ 
मधील तरतुदीनुसार नगर परिषदेच्या हद्दीतील घनकचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी चिमूर नगर परिषदेची आहे. तसेच प्रकरण ३ मधील ४५ ( १), ( अब ) 
नुसार पर्यावरणाच्या संरक्षणाची जबाबदारी ही चिमूर नगर परिषदेची आहे. तसेच नागरी घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ यांच्या अंमलबजावणीची 
जबाबदारी नगर पालिकेकडे आल्यामुळे या सर्व तरतुदींचे अधिक स्पष्टीकरण देणारे नियम तयार होणे हे नगर परिषदेच्या अंमलबजावणी करणा- यांच्या 
दृष्टीने व नागरिकांच्या दृष्टीने आवश्यक होते . जेणेकरुन संबंधित अधिका- यांना व नागरिकांना आपल्या जबाबदा- या कोणत्या आहेत हे स्पष्ट होईल . 
जबाबदा -यांचे उल्लंघन केल्यास काय शास्ती होईल हेही समजेल . तसेच जबाबदा-यांचेविकेंद्रीकरण करुन नागरिकांचा सहभागही वाढावा या सर्व 
हेतूने महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम ३२२ तरतुदीनुसार चिमूर नगर परिषद घनकचरा 
व्यवस्थापन व साफसफाई नियोजन यासाठी हे उपविधी तयार केले आहेत . 


१ . नामाभिधान व्याप्ति व प्रारंभ : 


( अ ) हे उपविधी चिमूर , नगर परिषद ( घनकचरा व्यवस्थापन व साफसफाई नियोजन ) उपविधी २०१८ या नावाने संबोधण्यात येतील . 


( ब ) हे उपविधी राज्य शासनाच्या मान्यतेनंतर अंतिमरित्या शासकीय राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील . 


ना .- एक - अ- १ ( १५७६ ) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१- आषाढ ६, शके १९४० 


२ . व्याख्या : 


( १) संदर्भात अथवा अर्थात काही प्रतिकुल नसल्यास या उपविधीत . 

( क) “ अधिनियम ” म्हणजे महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ . 
( ख ) “ नगर परिषद ” म्हणजे वरील १- अ मध्ये नमूद करण्यात आलेली नागरी संस्था . 
( ग) “ अध्यक्ष ” म्हणजे अधिनियमाच्या कलम ५१ अन्वये निवडून आलेले नगर परिषदे/ नगरपंचायतीचे अध्यक्ष . 


( घ ) “ उपाध्यक्ष " म्हणजे अधिनियमाच्या कलम ५१- अ अन्वये नेमणूक झालेले नगर परिषदेचे उपाध्यक्ष . 
( त ) “ सार्वजनिक उपद्रव ” म्हणजे या उपविधीच्या तरतुदीनुसार विहित केलेल्या पध्दतीचे जाणूनबुजून व अजानता पालन न करण्याचे 
झालेले कोणतेही कृत्य . 


( थ) “ प्रशासकीय आकार ” म्हणजे या उपविधीच्या तरतुदीचे कोणत्याही व्यक्तीने पालन न केल्यामुळे त्यांच्या निवारणार्थ नगर परिषद/ नगर 
पंचायतीला कराव्या लागणा- या कामासाठी येणारा खर्च. 


( द) “ मुख्य अधिकारी ” म्हणजे अधिनियम कलम ७५ च्या तरतुदीनुसार नगरपालिका क्षेत्रासाठी नेमण्यात आलेला अधिकारी किंवा नेमणूक 
केली असल्याचे समजण्यात आलेला इसम . 


( ध ) “ घनकचरा ” या संज्ञेत ओला कचरा , पालापाचोळा , धोकादायक कचरा , जैविक कचरा , सुका कचरा , पुनरुत्पादनासाठी उपयुक्त 
कचरा , डेब्रिज , तबेल्यातील केरकचरा व दुर्गंधीयुक्त पदार्थ किंवा मलमल नसलेला कोणत्याही प्रकारचा यांचा समावेश होतो . तसेच 
अधिनियमाच्या कलम २ (१४ ) मधील घाणीचाही समावेश असेल . 


ारप 


(न ) “ ओला कचरा ” म्हणजे जैविक विघटन होवू शकणारा कचरा अथवा ज्या पदार्थाचेविघटन होवून सेंद्रिय खताची निर्मिती होवू शकते 
व यात फळे, भाजीपाला , पालापाचोळा , मांस यांचा खाण्यात वापर करण्यासाठी उपयोगी भाग अलग केल्यावर उरलेला निरुपयोगी भाग किंवा 
शिळे अन्न इत्यादींचा समावेश असेल . परंतु , अशा प्रकारे विघटीत होवू न शकणा- या परंतु , केवळ पाण्याच्या अस्तिवामुळे ओल्या कच- यांचा 
यात समावेश असणार नाही . 


( प ) “ पालापाचोळा म्हणजे झाडाचे छाटलेल्या फांद्या, सुकलेली पाने गवत इत्यादी . 
( फ ) “ धोकादायक घनकचरा ” म्हणजे पर्यावरण ( संरक्षण) अधिनियम , १९८६ ( १९८६ चा २९ वा ) च्या कलमे ६ , ८ व २५ च्या 
तरतुदीनुसार केंद्र शासनाने केलेल्या धोकादायक घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) नियम १९८९ च्या नियम ३ ( आय ) मध्ये विहित 
केल्याप्रमाणे असेल व यात खालील घरगती ( धोकादायक ) घनकच- याचा समावेश असेल . टॉर्चमध्ये वापरून झालेल्या बॅटरी स्वयंपाकघर वा 
स्वच्छतागृह वापरली जाणारी रसायने पावडरी वगैरे , मोटारगाड्यांच्या बॅटरीज , ऑईल फिल्टर , वाहने सुस्थितीत ठेवण्यासाठी वापरले जाणारे 
पदार्थ, रसायने विद्रावक पदार्थ व त्यांच्या साठवणुकीसाठी वापरलेली पात्रे , रासायनिक पदार्थाचा वापर असलेली प्रसाधने , जंतूनाशके त्यांची 
रिकामी पात्रे, विजेचेदिवे, ट्युबलाईट वा तत्सम वस्तू , औषधे (मुदतबाह्य औषधांसह) रंग , तेले , वंगणे, डिंग वा त्या वस्तू ठेवलेली रिकामी पात्रे , 
छायाचित्रे तयार करण्यासाठी वापरली जाणारी रसायने , फोम पॅकेजिंग, थर्मामीटर किंवा पारा वापरलेली अन्य उपकरणे. 


(ब ) “ जैविक घनकचरा ” म्हणजे मनुष्य प्राण्यांच्या/ जनावराच्या/ पक्षांच्या रोगांची चिकित्सा , औषधोपचार वा प्रतिबंधात्मक उपाययोजना 
करतांना वा या संबंधातील संशोधन/ उत्पादन/ चाचणीसाठी केलेल्या कारवाईत निर्माण झालेले/ वापरलेले टाकाऊ पदार्थ. 


( भ ) “ सुका घनकचरा ” म्हणजे वैविक विघटन होऊ शकणारा घनकचरा, पालापाचोळा धोकादायक वा वैविक घनकचरा व्यतिरिक्त 
घरातील /धंद्याच्या जागेतील / दुकानाच्या जागेतील कचरा , मात्र यात राज्य शासनाने वापरासाठी प्रतिबंध केलेल्या व पुनर्निर्माणासाठी उपयोगी 
नसलेल्या प्लॉस्टिकचा समावेश असणार नाही . 


(म) “ पुनरुत्पादनासाठी उपयुक्त घनकचरा ” म्हणजे ज्यांचा वापर करून उपयोगी पदार्थनिर्माण करता येणे शक्य असेल यात कागद , 
काच , धातू राज्य शासनाने वापरासाठी प्रतिबंध न केलेले प्लॉस्टिक वगैरे गोष्टींचा समावेश होतो . 


( य ) “ डेब्रिज ” म्हणजे दगड , माती , बांधकाम साहित्यातील पदार्थ. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जून २१ -२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१- आषाढ ६ , शके १९४० 


३ 


( र) “ घनकचरा व्यवस्थापन ” म्हणजे घनकचरा गोळा करण्यापासून त्यांची अंतिम विल्हेवाट लावण्यापर्यंतचीक्रिया व यात खालील बाबींचा 
समावेश असेल . 


• घनकचरा निर्मितीच्या जवळच्या ठिकाणी त्याची साठवणूक . 


घनकचरा संकलन , वर्गीकरण व त्यावरील प्रक्रिया. 


• रस्ते सफाई . 


घनकच- याची विल्हेवाट यांचा समावेश होतो . 


नागरी घनकचरा व्यवस्थापन नियम , २००० मधील विहित केलेल्या सर्व कर्तव्यांचा समावेश होतो . 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम , १९६५ मधील नमूद केलेल्या सर्व कर्तव्याचा समावेश असेल . 


( २) या उपविधित वापरण्यात आलेल्या ज्या शब्दांना व शब्दसमूहाचा अर्थ खंड ( १ ) समाविष्ट नसेल त्यांचा अर्थ अधिनियमात ते त्या अर्थाने 
वापरण्यात आले असतील तो असल्याचे समजण्यात येईल . 


३. उपविधीची अंमलबजावणी : 
( १) नगर परिषदेच्या हद्दीतील सर्व क्षेत्रासाठी व शहराबाहेरील परंतु नगर परिषदेच्या ताब्यातील सर्व क्षेत्रासाठी ते लागू असतील . 
( २) नगर परिषदेतील या उपविधीच्या तरतुदी अंमलात आणण्याचे काम ज्या नगर परिषदेच्या प्राधिका-यांकडे सोपवण्यात आले आहे ते 

पुढीलप्रमाणे आहे . 
( अ) अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष 


( ब ) मुख्याधिकारी 


( क ) आरोग्य अधिकारी 


वरील अधिकारी उपविधीच्या कलम २ ( र) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नागरी घनकचरा व्यवस्थापनाच्या अंमलबजावणीकरिता जबाबदार 
असतील . 


( ४ ) ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी संबंधित प्राधिका - यांनी घनकचरा व्यवस्थापनाची नियोजनबद्ध पद्धत विहीत करणे आवश्यक आहे. 


४ . घनकचरा साठवण्याची व विल्हेवाटीची पद्धत विहीत करण्याचा नगर परिषदेचा अधिकार : 


( १) ओला घनकचरा , पालापाचोळा, धोकादायक घनकचरा, जैविक घनकचरा , सुखा घनकचरा , पुनरुत्पादनासाठी उपयुक्त घनकचरा , 

डेब्रिज अशा निरनिराळ्या प्रकारच्या घनकच-यांच्या साठवणुकीची व त्यांच्या विल्हेवाटीची पद्धत नगर परिषद आवश्यकतेनुसार तसेच 
सक्षमतेप्रमाणे एकत्रित किंवा वेगवेगळी विहीत करिल, या पद्धतींना योग्य ती प्रसिद्धी दिली जाईल . 


( २ ) 


नगर परिषदेने उपविधीस मान्यता दिल्यानंतर सुखा कच- यांच्या पुनर्वापरासाठीची उपयुक्तता लक्षात घेवून त्यांचे आणखी वर्गीकरण 
करून त्यानुसार त्यांच्या स्वतंत्र साठवणुकीचे व विल्हेवाटीच्या पद्धतीबाबत आदेश देण्यास नगर परिषद सक्षम असेल. 


५ . घनकचरा साठवण्याची व विलगीकरणाची तसेच विल्हेवाट लावण्याबाबतची मालक व भोगवटादाराची जबाबदारी : 


( १ ) नगर परिषद/ नगर पंचायत हद्दीतील प्रत्येक जागेचा मालकावर भोगवटादारावर त्यांचे ताब्यातील/ वापरातील ( जागा वापरत असली 

किंवा नसली तरीही जागेतील घनकच-याचेविहीत करण्यात आलेल्या पद्धतीप्रमाणे वर्गीकरण करून साठवणूक करण्याचे व विल्हेवाट 

लावण्याचे बंधन असेल . 
( २) नगर परिषदेने कोणत्याही प्रकारचा घनकचरा घरोघरी जावून गोळा करण्याचे विहीत केल्यास घरातील किंवा संस्थेतील कचरा 

नगर पालिकेचे कर्मचारी अथवा एजन्सीकडे विहीत केलेल्या वेळी सुपूर्द करणे जागेच्या मालकावर / भोगवटदारावर बंधनकारक 
राहील . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जून २१ -२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६ , शके १९४० 


( ३ ) घनकचरा जमा करण्यासाठी नगर परिषदेने ठिकाणे निश्चित करून निरनिराळ्या प्रकारच्या घनकच- यासाठी वेगवेगळ्या रंगाच्या 

कचराकुंड्याची व्यवस्था केल्यास , जागा मालक / भोगवटदारांना त्याही कचराकुंड्यात घरगुती/धंद्यातील कचरा टाकरण्यासाठी मुभा 
असेल . मात्र योग्य त्या कुंड्यात घनकचरा वेगवेगळा करून टाकण्याची जबाबदारी संबंधित मालकावर/ भोगवटदारवर राहील व 
कचराकुंड्यात एकत्रित घनकचरा टाकता येणार नाही व याशिवाय कचराकुंडीच्या बाहेर कचरा टाकता येणार नाही . 


( ४ ) रस्ते , पदपथ , सार्वजनिक बागा, शाळांचे आवार इ . सार्वजनिक जागेवर/ गटार/( सांडपाणी व्यवस्था ) इ . मध्ये घनकचरा टाकता येणार 

नाही . 


६. जैविक घनकच-याची विल्हेवाट : 
( १) जैविक घनकचरा तयार होणा -या प्रत्येक संस्थेचा भोगवटादार / मालक मनुष्यप्राण्याच्या आरोग्यावर तसेच पर्यावरणावर कोणताही 

परिणाम होऊ न देता अशा घनकच- याची विल्हेवाट लावण्यास पुर्णतः जबाबदार आहे . 
( २) वरील (१) मधील संस्था शब्दात रुग्णालये, नर्सिंग होम्स, औषधालये, दवाखाने , दंतवैद्यकीय दवाखाने , पशुवैद्यकीय संस्था , 

पॅथॉलॉजिकल प्रयोगशाळा , रक्तपेढ्या वा अशाच इतर कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येणा - या संस्थांचा समावेश आहे . 


( ३) त्या घनक -यांची विल्हेवाट लावतांना पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , १९८६ व जैविक घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) नियम , 

१९८९ च्या तरतुदीचे पालन करणे जागेचा भोगवटदार/ मालक यांचेवर बंधन आहे . 


७ . खाजगी बाजार व कत्तलखान्यात निर्माण होणारा घनकचरा : 


(१ ) अधिनियमाच्या कलम २६७ च्या तरतुदीन्वये खाजगी बाजार वा खाजगी कत्तलखाना उघडण्यास नगर पालिकेनेदिलेल्या परवानगीतील 

अटीनुसार अशा बाजारात / कत्तलखान्यात निर्माण होणा- या घनकच -याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी परवानाधारकांवर आहे . 


( २ ) 


अशा बाजार / कत्तलखान्यात निर्माण होणा- या घनकच-याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पुरेशी यंत्रणानिर्माण करण्याची जबाबदारी 
परवानगीधारकावर असेल व या यंत्रणेसंबंधीचा तपशील मागणी करतांना त्याने नगर परिषदेस पुरविणे आवश्यक आहे. 


( ३ ) वरिलप्रमाणे पुरविण्यात आलेल्या तपशिलानुसार यंत्रणा कार्यरत आहे किंवा नाही हे तपासण्याचा नगर परिषदेस अधिकार आहे . 


( ४ ) आवश्यकतेप्रमाणे नगर परिषद/ नगर पंचायतीस यंत्रणेस कोणताही फेरफार सूचविता येईल व त्याप्रमाणे यंत्रणा सिद्ध ठेवण्याची 

जबाबदारी परवानगीधारकावर असेल घनकचरा उचलण्याचे कामातील त्रूटी परवानगीधारकांच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर नगर 
परिषद / नगर पंचायतीस सूचनेप्रमाणे यंत्रणेत आणखी वाढ करणे आवश्यक असल्यास ४८ तासात तशी सुधारणा करण्याचे 

परवानगीधारकावर बंधनकारक आहे . 
८ . उद्योगधंद्यापासून निर्माण होणारा घनकचरा : 
(१) उद्योगधंद्यापासून निर्माण होणारा व धोकादायक असलेला घनकचरा नगर परिषदेने ठरवून दिलेल्या जागी स्वखर्चाने वाहतूक करून 

विहीत पद्धतीने जमा करण्याची जबाबदारी उद्योजकांची आहे. 


चरा 


सन 


( २) उद्योगधंद्यापासून निर्माण होणारा धोकादायक घनकचरा गोळा करणे , साठवणे व त्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी पर्यावरण 

( संरक्षण ) अधिनियम , १९८६ खाली करण्यात आलेल्या धोकादायक घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) नियम , १९८९ च्या 
तरतुदीप्रमाणे उद्योगधंद्याच्या जागेचा मालक / भोगवटादाराची आहे . 


९ . मोठ्या प्रमाणावर घनकचरा निर्माण होणा- या संस्था , शाळा , हॉटेल्स , गोठे/ तबेले यांचेकडील घनकच-याची विल्हेवाट : 


कोणत्याही संस्था / हॉटेल/ वर्कशॉप/ गोठे/ तबेले / वसतीगृह इ. ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर घनकचरा निर्माण होते , त्या जागेच्या भोगवटादारावर / 
मालकावर असानिर्माण झालेला घनकचरा नगर परिषद / नगर पंचायतीने ठरवून दिलेल्या जागी स्वखच 
त्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी आहे . 


वन 


रण 


१० . मलमुत्र विसर्जन , थुकीद्धारे तसेच घनकचरा टाकून सार्वजनिक ठिकाणाची जागा दुषित न करणे : 
( १ ) प्रसाधनगृहाशिवाय इतर कोणत्याही सार्वजनिक जागी/ रस्त्यावर मलमुत्र विसर्जन करता येणार नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१- आषाढ ६, शके १९४० 


५ 


( २ ) सार्वजनिक जागा/ रस्ते यांचा वापर करणा- या , वाहनातून प्रवास करणा- या तसेच इतर कोणत्याही व्यक्तींना, थुकीद्वारे तसेच घनकचरा , 

केरकचरा , कागद , प्लॅस्टिक , पाण्याच्या बाटल्या रस्ते/ सार्वजनिक जागा/ पदपथावर नेमून देण्यात आलेल्या कचराकुंड्या व्यतिरिक्त 
तसेच टांगत्या/ धुंकण्याव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी टाकून / थुकून सार्वजनिक जागा दुषित करता येणार नाही . 
ज्या व्यक्तींचेताब्यातील चतुष्पाद प्राणी/ जनावरे यांच्याकडून सार्वजनिक जागेच्या ठिकाणी/ रस्त्यावर , पदपथावर मलमुत्र विसर्जन 
होऊ नये यासाठी योग्य ती काळजी घ्यावी . 


( ४) ज्या व्यक्तीच्या ताब्यातील चतुष्पाद प्राणी/ जनावरांचा उपयोग व्यावसायिक कामासाठी केला जातो, त्या व्यक्तीनी त्यांच्या ताब्यातील 

चतुष्पाद प्राणी , जनावरे यांच्यकडून सार्वजनिक जागेच्या ठिकाणी, रस्त्यावर, पदपथावर मलमुत्र विसर्जन होऊ नये यासाठी प्राण्याच्या 
मलमुत्र विसर्जनाच्या विशिष्ट जागेवर सुरक्षित पिशव्या लावणे बंधनकारक आहे. 


( ५ ) 


पापा 


परवानाधारक असणारे व नसणारे असे फेरीवाले/ भाजी , फळविक्री , मत्स्यविक्रेते/ चर्मोद्योगी/रसवंती गृह व इतर लहान विक्रेते 
इत्यादींनी त्यांच्या स्वतःच्या कचरादाण्या ठेवाव्यात नंतर त्या विहीत त्या कचराकुंड्यामध्ये रिकाम्या करणे बंधनकारक आहे. 


११ . भूखंडावर बांधकाम करतांना कचराकुंड्यासाठी राखीव जागा ठेवणे बंधनकारक : 


( १ ) नगर परिषदेच्या हद्दीतील ५०० चौ . मी . वा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळांच्या भूखंडावर बांधकाम करतांना योग्य आकाराच्या क्षेत्रफळांची 

जागा कचरा साठवणुकीसाठी त्या भूखंडाचे क्षेत्रात राखीव ठेवण्याची मालकांची जबाबदारी आहे . 


( २) जागेचे भोगवटादार हे राखीव जागेत नगर परिषदेने विहीत केलेल्या संकल्पनेनुसार तयार केलेल्या किंवा पुरविलेल्या कचरा 

वापरण्यास जबाबदार आहेत . 
(३) या जागेचा दुस- या कोणत्याही कारणासाठी उपयोग झाल्यास अन्य कोणत्याही अधिनियमाच्या/नियमांच्या तरतुदींना बाधा न येता या 

उपविधीच्या तरतुदीसाठी तो सार्वजनिक उपद्रव समजला जाईल . 


१२ . बांधकाम करतेवेळी मालक / भोगवटादाराची जबाबदारी : 


( १ ) मालक / भोगवटादारास कोणत्याही प्रकारचे साहित्य सार्वजनिक जागी/रस्त्यावर नगर परिषदेच्या परवानगीशिवाय ठेवता येणार नाही 

किंवा परवानगी व्यतिरिक्त रस्त्यांचा/ सार्वजनिक जागेचा वापर रेती व सिमेंट कालविणे खडी, विटा , लोखंडी सळ्या इ . बांधकाम 
साहित्याच्या साठवणुकीसाठी करता येणार नाही . 


( २) डेब्रिजचे ढीग तसेच वाळू रस्त्यालगत , सार्वजनिक ठिकाणी अथवा गटाराकडेस ठेवता येणार नाही. 
( ३) डेब्रिजची साठवणूक करणे व योग्य रितीने विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी मालक/ भोगवटादाराची आहे. बांधकाम उपविधी व 

देण्यात येणा- या बांधकाम परवानगीतील तरतुदीन्वये मालक / भोगवटादार यांना बांधकामसाठी निश्चित करून देण्यात आलेल्या 
सीमारेषेच्या आतच डेब्रिज व्यवस्था करणे बंधनकारक आहे. 


१३ . मोठ्या प्रमाणावर होणा- या ठिकाणी फिरती शौचालय व कचराकुंड्यांची आवश्यकता : 


( १ ) सार्वजनिक मेळावे , सभा / अधिवेशने , यात्रा इ . ज्याप्रसंगी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होण्याची शक्यता आहे. त्याठिकाणी जमीन 

मालकांनी / भोगवटदारांनी / त्या समारंभाच्या / प्रसंगाच्या संयोजकाने फिरत्या शौचालयाची व कचराकुंड्यांची सुविधा उपलब्ध करणे 
बंधनकारक आहे. 


अशा मेळाव्यांसाठी जमणा- या गर्दीच्या प्रमाणाचा अनुभव लक्षात घेऊन ही सुविधा खालीलप्रमाणात उपलब्ध करून घेणे बंधनकारक 
आहे . 


स्वच्छता गृहे ( १,००० व्यक्तींसाठी ) 


कचराकुंड्या ( १,००० व्यक्तींसाठी) 


पुरूष- ३ 


स्त्रिया - ३ 


२ व्यक्तींसाठी ० . ३० घनमीटर + १ घनमीटर 


अपंग - १ 


ना .- एक - अ- २ (१५७६) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१- आषाढ ६, शके १९४० 


१४ . प्लॅस्टिक बाबत निर्बंध : 


(१ ) पर्यावरण ( संरक्षण) अधिनियम , १९८६ ( १९८६ चा २९ वा ) च्या तरतुदीनुसार केलेल्या पर्यावरण ( संरक्षण) नियम ४ च्या अधिकारात 

राज्य शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या निदेशानुसार किमान विहीत जाडी असलेले प्लॅस्टिक व पुनर्चकित प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांचे उत्पादन 
करता येणार नाही. 


( २ ) वरील ( १) मधील निदेशान्वये तसेच या उपविधी अन्वये प्लॅस्टिकची आयात , पुरवठा व विक्री करता येणार नाही. 
( ३) वरील ( १) मधील निदेशान्वये तसेच या उपविधी अन्वये कोणत्याही वस्तू प्लॅस्टिकच्या पिशव्यातून विकता येणार नाहीत . 


( ४ ) वरील ( १ ) मधील निदेशान्वये तसेच या उपविधी अन्वये प्लॅस्टिकचा कच- यात समावेश करता येणार नाही . 


१५. इतर प्रतिबंध : 
( १ ) उपविधीप्रमाणे गोळा करण्यात आलेला घनकचरा कुंड्यात टाकतांना या गाडीवर नेवून देतांना व वाहतूक करतांना त्याचा कोणताही 

भाग रस्त्यावर नालीत वा दुस- या कोणत्याही जागेत पडता कामा नये . असा घनकचरा सांडता येणार नाही . 


( २ ) गोळा करण्यात आलेला घनकचरा मालक / भोगवटादार कचरा वाहतूक करणारा कंत्राटदार वा इतर कोणाही व्यक्तीने जाळता येणार 

नाही . 


( ३ ) घनकच- यातून पुनर्वापरासाठी योग्य असणा- या वस्तू याबाबतीत नगर परिषदेने प्राधिकृत केलेली संस्था /व्यक्ती संकलित व वेगळ्या 

करून त्यांचा स्वतःसाठी विनियोग करू शकेल . मात्र सुक्या कच -यातून अशा वस्तू शोधण्यासाठी कचरा कुंडीतील घनकचरा 
मोकळ्या जागेवर बाहेर काढता येणार नाही . 


कोणत्याही जागेच्या मालकाने / भोगवटादाराने अधिनियम , कलम २०४ च्या तरतुदीन्वये लेखी परवानगीशिवाय त्याच्या खाजगी नाली वा 
पावसाचे पाणी वाहून नेणा- या किंवा घाण पाण्याच्या निःसारणासाठी तरतूद केलेल्या योग्य त्या नालीत सोडता येणार नाही . 


१६ . सार्वजनिक उपद्रव : 


( १ ) सार्वजनिक आरोग्याच्या परिरक्षणासाठी अधिनियम , त्याखालील नियम तसेच इतर कोणतेही नियम व या उपविधीतील तरतुदींचे 

तंतोतंत पालन करणे ही प्रत्येक संबंधित व्यक्तींची विधीवत जबाबदारी आहे . असे असूनही जाणता व अजाणता त्या तरतुदींचे पालन 

न झाल्यास त्याचा सार्वजनिक आरोग्यावर होणारा परिणाम विचारात घेता ती बाब सार्वजनिक उपद्रव या सदरात मोडेल . 
( २ ) वरील उपविधीतील मुद्दे क्र . ५ ते १५ तसेच इतर कोणताही अधिनियम , नियम या व्यतिरिक्त होणारे उपद्रवही सार्वजनिक उपद्रवात 

मोडतील . 


( ३ ) कोणत्याही सार्वजनिक जागेवर घनकचरा , मलमुत्र विसर्जन तसेच वरील उपविधीतील मुद्दा क्रमांक ५ ते १५ मधील बंधनकारक 

असणा- या सर्व बाबी केलेल्या किंवा ठेवलेल्या आढळून आल्यास तद्विरूद्ध सिद्ध करण्यात येईपर्यंत त्या अशा जागेवर जागेच्या 
भोगवटादाराने /मालकाने ठेवले असल्याचे समजण्यात येईल . 


( ४ ) व्यक्ती अज्ञान असल्यास सोबतची सज्ञान व्यक्ती वा तीही व्यक्ती अज्ञान असल्यास तरतुदीचे उल्लंघन करणा- या व्यक्तीचा पालक 

अशा कायदेशीर कारवाहीस पात्र राहील . 


( ५ ) वरील उपविधीतील मुद्दे क्रमांक ५ ते १५ चे उल्लंघन करतांना कोणतीही व्यक्ती आढळल्यास नगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीतील 

कलम २२९ तसेच मुंबई पोलीस अधिनियमातील तरतुदींच्या कलमे ११५ , ११६ व ११७ च्या अधिन राहून तसेच या उपविधीनुसार 
कायदेशीर कार्यवाही व दंडवसुलीस पात्र राहील. या तरतुदीच्या अधीन राहून नगर परिषदेस अधिकार असणा- या बाबींमध्ये तडजोड 
शुल्काची वसुली केली जाईल . 


( ६) वरील ( ५) मधील दंडात्मक कार्यवाही शिवाय नगर परिषद / नगर पंचायतीला सार्वजनिक उपद्रव झाल्यानंतर कराव्या लागणा- या 

सफाईसाठी व अन्य उपाययोजनेसाठी येणारा खर्च हा संबंधितांकडून प्रशासकीय आकार म्हणून वसूल करण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१- आषाढ ६ , शके १९४० 


७ 


तपशील 


तक्ता 
उपविधीतील किमान आकार कमाल आकार देण्यात येणारी निश्चित केलेले 
नियम 

संधी 
( २ ) 

( ६ ) 
रुपये 

रुपये 


दर 


( १ ) 


१०० 


दोन वेळा 


१०० 


दोन वेळा 


५०० 


एक वेळा 


* 


५ ( ४ ) 


५०० 


५० 


* 


५००० 


१००००० 


एक वेळा 
शुन्य वेळा 
शुन्य वेळा 


५००० 


* 


५००० 


१००००० 


५००० 


घनकच-याचेविहीत पद्धतीप्रमाणे वर्गीकरण , ५ ( १ ) 
साठवणूक , विल्हेवाट न करणे. 
नगर परिषद कर्मचारी/ ठेकेदार यांच्याकडे विहीत ५ ( २ ) 
वेळेत कचरा न सुपूर्द करणे . 
कचरा एकत्रित टाकणे किंवा कचराकुंडीबाहेर ५ (३ ) 
कचरा टाकणे . 
घनकचरा गटर ( सांडपाणी व्यवस्थेत ) टाकणे 
जैविक घनकचरा विल्हेवाटीबाबत भंग 

६ ( १ , २ ) 
खाजगी बाजार व कत्तलखान्यातील निर्माण होणा- या ७ ( १, २ , ४ ) 
विल्हेवाटीबाबतचा भंग . 
उद्योगधंद्यापासून निर्माण होणा- या घनकच-याचा ८ ( १ , २ ) 
विल्हेवाटीबाबतचा भंग. 
मोठ्या प्रमाणावर घनकचरा निर्माण करणा - या 
संस्थांकडून विल्हेवाटीबाबत झालेला भंग . 
मलमुत्र विसर्जन व थुकीद्वारे घनकचरा टाकून १० ( १, २) 
सार्वजनिक ठिकाणची जागा दुषित करणे . 
चतुष्पाद प्राणी, जनावर यांच्यापासून उपद्रव झाल्यास १० (३ ) 
व्यावसायीकरित्या वापर होणा- या चतुष्पाद प्राणी , १० (४ ) 


५००० 


१००००० 


शुन्य वेळा 


५००० 


५००० 


१००००० 


शुन्य वेळा 


५००० 


५०० 


एक वेळा 


* 


१०० 


दोन वेळा 
एक वेळा 


* 


५०० 


जनावर यांच्यापासून उपद्रव झाल्यास . 


फेरीवाले, भाजी फळ विक्रेते यांनी स्वतःच्या 


१० ( ५ ) 


५०० 


एक वेळा 


कचरादाण्या न ठेवल्यास . 
भुखंडावर बांधकाम करणारे मालक / भोगवटादार 


११ ( १ ) 


५००० 


१००००० 


शुन्य वेळा 


५००० 


यांनी कचरा साठवणूकीसाठी राखीव क्षेत्र न ठेवणे . 


जागेच्या भोगवटादारांनी कचरा कुंड्या वापराबाबत ११ (२ ) 


५०० 


१०००० 


शुन्य वेळा 


५००० 


केलेला भंग . 


कचराकुंड्यांसाठी राखीव जागेचा भोगवटादाराने 


११ ( ३ ) 


५००० 


१००००० 


शुन्य वेळा 


५००० 


इतर कारणासाठी उपयोग केल्यास . 


मालक / भोगवटादारांनी बांधकाम साहित्य सार्वजनिक १२ ( १ ) 


५०० 


१००००० 


शुन्य वेळा 


५००० 


जागी रस्त्यावर ठेवून केलेला भंग . 


* 


* सार्वजनिक रस्ते , गटारे यामध्ये डेब्रिजचे ढीग टाकल्यास १२ ( २ , ३ ) 


५०० 


१०००० 


शुन्य वेळा 


५००० 


* 


* 


डेब्रिजच्या साठवणूक , विल्हेवाटीबाबतचा भंग केल्यास १२ (५ ) 


५०० 


१०००० 


शुन्य वेळा 


५००० 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २१ -२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६ , शके १९४० 


तक्ता - चालू 


( १) 


( ६ ) 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


मोठ्या प्रमाणावर गर्दी, होणा - या ठिकाणी फिरती 


१३ ( १, २) 


५००० 


१००००० 


शुन्य वेळा 


५००० 


शौचालये व कचराकुंड्या यांची आवश्यकतेनुसार 


उपविधीप्रमाणे उपलब्धता नसणे. 


५००० 


१००००० 


___ प्लॅस्टिक पिशव्यांची आयात , पुरवठा व विक्री १४ ( २ ) 

५००० १००००० शुन्य वेळा ५००० 
प्लॅस्टिक पिशव्यातून वस्तू विकल्यास १४ (३ ) 

५०० एक वेळा 

५०० 
प्लॅस्टिक पिशव्यांचा कच- यात समावेश केल्यास १४ (४ ) 

१०० दोन वेळा 

५० 
वाहतूक करतांना घनकचरा सांडणे 

१५ (१) ५०० 
१०००० 

१०००० एक वेळा ५०० 
घनकचरा जाळणे 

१५ ( २ ) ५०० 
१०००० 

१०००० शुन्य वेळा ५००० 
घनकच- याच्या पुनर्वापराबाबचा भंग 

१५ ( ३ ) ५० ५०० एक वेळा ५० 
घाण पाणी निःसारणाच्या तरतुदींचा भंग केल्यास १५ ( ४ ) 

१०००० शुन्य वेळा 

५००० 
वरील प्रशासकीय आकारामध्ये संधी देतांना प्रथम किमान प्रशासकीय आकार वसूल करुन लेखी सक्त सूचना दिली जाईल व संधी 
दिल्यानंतरही भंग झाल्यास , पुढे तसाच चालू महिन्यात कमाल प्रशासकीय आकार वसूल केला जाईल . 


५० 


५०० 


अधिनियमाच्या कलम ११२ अन्वये वरील प्रशासकीय आकाराच्या रकमेत कालमानपरत्वे बदल करण्यास नगर परिषद सक्षम आहेत . 


( ७ ) प्रशासकीय आकाराची वसूली : नगर परिषद/ नगर पंचायत अधिकार प्रदान करील ते प्राधिकारी / खाजगी ठेकेदार सार्वजनिक 

उपद्रव करणा - या व्यक्तींकडून जागेवरच प्रशासकीय आकार वसूल करण्यास सक्षम असतील . मात्र त्याकरीता नगर परिषद/ नगर 
पंचायतीच्या प्राधिकृत छापील नमुन्यात आकार कशामुळे वसूल केला जातो, त्या कारणासह वसूल केलेल्या प्रशासकीय आकाराची 

पावती प्राधिकृत अधिका- याकडून/ खाजगी ठेकेदाराकडून दिली जाईल . 
( ८ ) रक्कम वसूल करण्याची पद्धती : वरील (६) मधील तरतुदींच्या अधीन राहून जागेवरच प्रशासकीय आकार वसूल न करता आल्यास 

अधिनियमातील कलमे १४९ , १५० , १५१, १५२ , १५५ व १५६ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल . 


तक्ता 


तपशिल 


संधी 


उपविधीतील किमान आकार कमाल आकार देण्यात येणारी 

नियम 
___ (२) (३) (४) ( ५) 

रुपये 

रुपये 


( १ ) 


* 


५ ( १ ) 


घनकच-याचेविहीत पद्धतीप्रमाणे वर्गीकरण , साठवणूक , विल्हेवाट 
न करणे . 
नगर परिषद कर्मचारी / ठेकेदार यांच्याकडे विहीत वेळेत कचरा न 
सुपूर्द करणे. 


* 


५ (१) 


१० 


१०० 


दोन वेळा 


* 


चतुष्पाद प्राणी , जनावर यांच्यापासून उपद्रव झाल्यास 
प्लॅस्टिक पिशव्यांचा कच- यात समावेश केल्यास 


* 


१० ( ३ ) 
१० (४ ) 
५ ( ३) 
५ ( ४) 


* 


कचरा एकत्रित टाकणे किंवा कचराकुंडीबाहेर कचरा टाकणे 


* 


घनकचरा गटर ( सांडपाणी व्यवस्थेत ) टाकणे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१- आषाढ ६ , शके १९४० 


९ 


तक्ता - चालू 


( १ ) 


( ५ ) 


(२) (३) 

___ रुपये 
१० (१ , २ ) ५० 


( ४) 
रुपये 
५०० 


एक वेळा 


१० ( ४) 


मलमुत्रविसर्जन व थुकीद्वारे घनकचरा टाकून सार्वजनिक ठिकाणची 
जागा दुषित करणे . 
व्यवसायीकरित्या वापर होणा- या चतुष्पाद प्राणी/ जनावर यांच्यापासून 
उपद्रव झाल्यास . 
फेरीवाले, भाजी फळ विक्रेते यांनी स्वतःच्या कचरादाण्या न ठेवल्यास 
प्लॅस्टिक पिशव्यांतून वस्तू विकल्यास 
घनकच-याच्या पुनर्वापराबाबचा भंग 


१० ( ५ ) 
१४ ( ३ ) 


१५ (३ ) 


जागेच्या भोगवटादारांनी कचरा कुंड्या वापराबाबत केलेला भंग 


११ ( २) 


मालक/ भोगवटादारांनी बांधकाम साहित्य सार्वजनिक जागी रस्त्यावर 


१२ ( १ ) 


ठेवून केलेला भंग . 
सार्वजनिक रस्ते , गटारे यामध्ये डेब्रिजचे ढीग टाकल्यास 
डेब्रिजच्या साठवणूक, विल्हेवाटीबाबतचा भंग केल्यास 


१२ ( २ , ३ ) 


५०० 


१०००० 


शुन्य वेळा 


१२ ( ५ ) 


वाहतूक करतांना घनकचरा सांडणे 


१५ ( १) 
१५ ( २) 


घनकचरा जाळणे 


घाण पाणी निःसारणाच्या तरतुदींचा भंग केल्यास 


१५ ( ४ ) 


६ ( १, २ ) 
७ ( १ , २ , ४ ) 


जैविक घनकचरा विल्हेवाटींबाबत भंग 
खाजगी बाजार व कत्तलखान्यातील निर्माण होणा - या विल्हेवाटीबाबतचा 
भंग . 
उद्योगापासून निर्माण होणा - या घनकच-याचा विल्हेवाटीबाबतचा भंग 
मोठ्या प्रमाणावर घनकचरा निर्माण करणा - या संस्थांकडून विल्हेवाटी 
बाबत झालेला भंग. 
भुखंडावर बांधकाम करणारे मालक / भोगवटादार यांनी कचरा 


८ ( १ , २ ) 


५००० 


१००००० 


शुन्य वेळा 


११ ( १ ) 


साठवणूकीसाठी राखीव क्षेत्र न ठेवणे. 


कचराकुंड्यासाठी राखीव जागेचा भोगवटादाराने इतर कारणासाठी 


११ ( ३ ) 


उपयोग केल्यास. 


मोठ्या प्रमाणावर गर्दी, होणा - या ठिकाणी फिरती शौचालये व कचरा 


१३ ( १ , २ ) 


कुंड्या यांची आवश्यकतेनुसार उपविधीप्रमाणे उपलब्धता नसणे. 


* प्लॅस्टिक पिशव्यांचे उत्पादन 


१४ ( १) 


प्लॅस्टिक पिशव्यांची आयात , पुरवठा व विक्री 


१४ ( २ ) 


चंद्रपूर : 
दिनांक ८ मे २०१८ 
ना .- एक - अ- ३ ( १५७६ ). 


आशुतोष सलिल , 
जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर. 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१- आषाढ ६ , शके १९४० 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ८६ . 


अध्यक्ष , नगर परिषद , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ अंतर्गत फेरबदल 


क्रमांक नपका- वि . यो .- फे - ५० - २०१८ . 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने नगर विकास विभाग , शासन निर्णय , क्र . टी . पी . एस .- २४०६- ३१२३ -प्र . क्र . १३३ - ०७- नवि -९ , दिनांक ४ नोव्हेंबर 
२००८ अन्वये काटोल शहरासाठी विकास योजना मंजूर केली आहे व ती दिनांक १५ डिसेंबर २००८ पासून अंमलात आली आहे . 


आणि ज्याअर्थी, नियोजन प्राधिकरणाने म्हणजे नगर परिषद, काटोल ने मंजूर विकास योजनेतील पुढे दर्शविलेल्या तक्त्यामधील जागेचे वापरामध्ये 
आराजी फेरबदल करण्याचे नगर पालिकेचे सभेने ठरविलेले आहे . या बदलामुळे मंजूर झालेल्या विकास योजनेच्या स्वरूपात विशेष बदल होणार 
नाही . 


तक्ता 


अ . क्र . 


आराजी 


विकास आराखड्यानुसार सर्वे विकास योजने- 
क्रमांक / आरक्षण क्रमांक प्रमाणे आरक्षण 
( २ ) 

(३ ) 


प्रस्तावित 
आरक्षण 
( ५ ) 


नगर परिषद सभेचा ठराव क्रमांक व 

दिनांक 
( ६ ) 


( १) 


( ४ ) 


५४ पैकी 


कृषी प्रयोजना - उर्वरित क्षेत्र 
साठी 


निवासोपयोगी विशेष सभा ठराव क्र . १, दिनांक १८ -९- २०१० 
क्षेत्र 

व सर्वसाधारण सभा ठराव क्र . ३२ , 
दिनांक ५- ५- २०१८ . 


६७ पैकी 


कृषी प्रयोजना- उर्वरित क्षेत्र 
साठी 


निवासोपयोगी विशेष सभा ठराव क्र . १, दिनांक १८ - ९ - २०१० 

व सर्वसाधारण सभा ठराव क्र . ४५ , 
दिनांक ५- ५- २०१८ . 


क्षेत्र 


३ 


१३२ 


कृषी प्रयोजना - १.२१ हेक्टर 
साठी 


आर 


निवासोपयोगी विशेष सभा ठराव क्र . १, दिनांक १८- ९- २०१० 
क्षेत्र 

व सर्वसाधारण सभा ठराव क्र . ४५ , 
दिनांक ५ - ५- २०१८ . 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित बदल दर्शविणारा नकाशा तयार करून तो नगर परिषदेच्या कार्यालयात कामाकाजाच्या वेळात सर्व जनतेस 
अवलोकनार्थ खुला ठेवला आहे . 

त्याअर्थी, आता, “ महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ नुसार ” अशी “ जाहीर सूचना देण्यात येत आहे की , वरील 
बदलाबाबत जर कोणत्याही व्यक्तीला काही हरकत असेल अथवा सूचना करावयाची असेल , तर त्यांनी लेखी स्वरूपात अध्यक्ष , नगर परिषद , काटोल 
यांचेकडे ही “ जाहिर सूचना ” “ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात ” प्रसिद्ध झाल्यापासून एक महिन्याच्या पेक्षा जास्त नाही या कालावधीत द्यावी . 

अशा सर्व सूचनांचा योग्य तो विचार वरील बदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यापूर्वी करण्यात येईल . 


काटोल : 


वैशाली ठाकूर , 

अध्यक्षा, 
नगर परिषद , काटोल . 


दिनांक ३० मे २०१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१- आषाढ ६ , शके १९४० 


११ 


HTI 9- 31 ( FI. f . q .), H . PL. FL ., 37. 5 . co . 


BY PRESIDENT,MUNICIPAL COUNCIL 


Modification under Section 37 ofMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


No .MCK - P . S .- D . P .- M . -50 -2018 . 


Whereas, Development Plan of Katol has been sanctioned by the Government of Maharashtra in Urban 
Development Department Vide it s letter No. TPS- 2406 -3123 - Case No . 133- 07 -UD - 9, Dated 4 - 11- 2008 and it has came 
into force with effect from 15 - 12 - 2008 . 


And whereas , the Planning Authority i. e .Municipal Council ,Katolhas now decided to make areas modification 
in the aforesaid sanctioned Development Plan ofKatol in respect of the purpose as per Municipal Resolution in following 
chart. This change will not change the character of the aforesaid sanctioned Development Plan ofKatol. 


CHART 


Sr. No . 


Survey No./Reservation 

No . 
(2 ) 


Reservation 
as per D . P . 


Area as 
per D . P . 

(4 ) 


Purposed 
of change 


Sanction Authority 
Municipal Resolution & Date 


( 1) 


( 3 ) 


(5 ) 


(6 ) 


54 (Part) 


Part 


Agriculture 
Zone 


Residential 
Zone 


Special Committee Resolution 
No. 1, Dated 18 - 9- 2010 & General 
Committee Resolution No . 32 , 
Dated 5 -5 - 2018 . 


67 (Part) 


Part 


Agriculture 
Zone 


Residential 
Zone 


Special Committee Resolution 
No . 1, Dated 18 -9 - 2010 & General 
Committee Resolution No. 45 , 
Dated 5 -5 - 2018 . 


3 


132 


1.21 H . A . 


Agriculture 
Zone 


Residential 
Zone 


Special Committee Resolution 
No. 1, Dated 18 - 9- 2010 & General 
Committee Resolution No . 45 , 
Dated 5 -5 - 2018 


And whereas, the Plan showing the proposed Modification is kept open in the Office ofMunicipal Council, Katol 
during office hours for inspection of public . 


Now , therefore , under Section 37 of the “ Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 ", it s hereby notified 
that any person having any objection or suggestion regarding the proposed modification may communicate the same in 
writing to the President, Muncipal Council,Katolwithin a period of notmore than one month from the date of publication 
of this Notice in the Maharashtra GovernmentGazette . The objections shall be considered by the Planning Authority 
before submitting the Proposal to the Government for sanction . 


Katol : 


VAISHALI THAKUR , 

Preseident, 
Municipal Council, Katol. 


Dated the 30th May 2018 . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २१ -२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६ , शके १९४० 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


शनिवार , जून ९ , २०१८ / ज्येष्ठ १९ , शके १९४० 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ. क्र . १४४ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कार्या- १० -नविशा- लि .टं . ३- कावि - २०१८. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती ( अध्यक्ष निवडणूक ) नियम , १९८१ च्या नियम ७ ( अ ) अन्वये तसेच महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर 
पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ - अ( ४) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सचिन कलंत्रे, 
जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर या प्रगटनाद्वारे असे जाहिर करतो की , चंद्रपूर जिल्ह्यातील नगर परिषद , चिमूर आणि नगर पंचायत सावली व पोंभुर्णायांचे 
(मंगळवार) दिनांक २९ मे , २०१८ रोजी घेण्यात आलेल्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये खालील अनुसूचित दर्शविलेले उमेदवार अध्यक्ष 
व उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


अध्यक्ष पदाकरीता निवडून आलेल्या 

उमेदवाराचे नाव 

( २ ) 
झाडे गोपाल गिरीधर 
यासलवार विलास त्र्यंबक 
वनकर श्वेता महेंद्र 


नगर परिषद व 
नगर पंचायतीचे नाव 

(३ ) 
नगर परिषद, चिमुर 
नगर पंचायत , सावली 
नगर पंचायत , पोंभुर्णा 


शेरा 
( जर राखीव असेल तर कोणासाठी ) 

( ४ ) 
अनुसूचित जमाती 
खुला 
अनुसूचित जाती ( महिला ) 


. 


७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१- आषाढ ६ , शके १९४० 


१३ 


अ . क्र . 


नगर परिषद व नगर पंचायतीचे 


नाव 


अनुसूची 
उपाध्यक्ष पदाकरिता निवडून आलेल्या 

उमेदवाराचे नाव 

( २ ) 
शिंदे तुषार विकास 
मोहुर्ले भोगेश्वर केशव 
कुरेशी रजिया परवीन इक्बाल अहेमद 


नगर परिषद, चिमुर 
नगर पंचायत , सावली 
नगर पंचायत पोंभुर्णा 


सचिन कलंत्रे , 
जिल्हाधिकारी , 


चंद्रपूर : 
दिनांक ७ जून २०१८ . 


चंद्रपूर . 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १४५ . 

BY COLLECTOR 


ORDER 


No . Desk - 10 - UDB- Ele.- W. S .- 2018. 


In exercise of the powers conferred on me under Section 7 ( A ) of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar 
Panchayats ( President Election ) Rule , 1981 & Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Townships Act, 
1965, Rule 51 - A ( 4 ). I, Sachin Kalantre , Collector, Chandrapur District hereby publish the name of person who has 
been duly elected as President & Vice President of Nagar Parishad Chimur, Nagar Panchayat Saoli & Pombhurna in 
the Election held on 29th May, 2018 . 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Name of the President 


Name of Nagar Parishad & 

Nagar Panchayat 


Remarks (Whether the post 
is reserved , if so for Whom) 


( 3 ) 


t 


-No 


Zade Gopal Giridhar 
Yasalwar Vilas Tryembak 
Wankar Shweta Mahendra 


Nagar Parishad , Chimur 
Nagar Panchayat, Saoli 
Nagar Panchayat, Pombhurna 


Scheduled Tribes 
General 
Scheduled Castes 
(Women ) 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Name of the Vice -President 


( 2 ) 


Name of Nagar Parishad & 
Nagar Panchayat 

( 3 ) 
Nagar Parishad , Chimur 
Nagar Panchayat, Saoli 
Nagar Panchayat, Pombhurna 


WN- 


Shinde Tushar Vikas 
Mohurle Bhogeshwar Keshav 
Qureshi Rajiya Parvin IqbalAhemad 


Chandrapur : 
Dated the 7th June 2018 . 


SACHIN KALANTRE , 

Collector, 
Chandrapur. 


ना .-एक - अ-४ (१५७६) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २१ -२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६ , शके १९४० 


४० 


बुधवार , जून १३ , २०१८ / ज्येष्ठ २३ , शके १९४० 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १४६ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 
क्र . कार्या- १० - कली- नपाप्र - कावि- १६४ - २०१८ . 

महाराष्ट्र नगर परिषदा आणि नगर पंचायती ( अध्यक्ष पदाची निवडणूक ) ( सुधारणा) नियम , २००९ च्या पोट -कलम ७( क ) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , गडचिरोली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , दिनांक २५ मे , २०१८ रोजी नगर पंचायतीच्या विशेष 
सभेमध्ये घेण्यात आलेल्या अध्यक्ष पदाच्या निवडणूकीमध्ये नगर पंचायत , कोरची, धानोरा , मुलचेरा , एटापल्ली व अहेरी करीता अध्यक्ष पदावर खालील 
अनुसूचित नमूद केल्याप्रमाणे उमेदवार निवडून आलेले आहेत . 

अनुसूची 


अ . क्र . 


नगर पंचायतीचे 


पत्ता 


अध्यक्ष पदाकरीता निवडून 
आलेल्या उमेदवाराचे नाव 


(३ ) 


( १) 

१ 
२ 


नाव 

(२) 
कोरची 
धानोरा 


मुलचेरा 


ज्योतीबाई चुनू नैताम मु . पो . ता . कोरची, जि . गडचिरोली 
साळवे लिनाताई साईनाथ मु. पो . ता . धानोरा, जि . गडचिरोली 
दिपक शंकर परचाके मु . पो . ता . मुलचेरा , जि . गडचिरोली 
दिपयंती निजान पेंदाम मु . पो . जिवनगट्टा, ता . एटापल्ली , 

जि . गडचिरोली 
हर्षाताई रविंद्र ठाकरे मु . पो . ता . अहेरी, जि . गडचिरोली 


एटापल्ली 


अहेरी 


गडचिरोली. : 
दिनांक ११ जून २०१८ . 


शेखर सिंह , 
जिल्हाधिकारी , गडचिरोली . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१- आषाढ ६ , शके १९४० 


१५ 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना .वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १४७ . 


BY COLLECTOR 

ORDER 


No. Desk- X- JC - WS. No. 164 - 2018. 


In exercise ofthe powers vested in me under sub rule 7 (c) ofMaharashtra MunicipalCouncils and Nagar Panchayats 
(President Election ) (Amendment) Rules , 2009 , I, the Collector of Gadchiroli district hereby publish the name of 
persons who have been declared as the President in the specialmeeting held on 25th May 2018 of Nagar Panchayat, 
Korchi, Dhanora, Mulchera, Etapalli and Aheri. 


SCHEDULE 


Address 


Sr. No. Name ofthe 

Nagar Panchayat 
(1 ) ( 2 ) 


Name ofthe elected 

President 


( 4 ) 


Korchi 


Jyotibai Chunu Naitam 


Dhanora 


Salve Linatai Sainath 


Mulchera 


Dipak Shankar Parchake 


At Post. Tah . Korchi, 
Distt. Gadchiroli . 
At Post. Tah . Dhanora , 
Distt . Gadchiroli . 
At Post. Tah . Mulchera , 
Distt. Gadchiroli. 
At Post. Jiwangatta 
Tah . Etapalli, 
Distt . Gadchiroli . 
At Post. Tah . Aheri , 
Distt .Gadchiroli. 


Etapalli 


Dipayanti Nijan Pendam 


Aheri 


Harshatai Ravindra Thakare 


Gadchiroli: 
Dated the 11th June 2018 . 


SHEKHAR SINGH , 
Collector,Gadchiroli. 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १४८ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 
क्र . कार्या-१० - कली- नपाप्र- कावि- १६४ - २०१८ . 

महाराष्ट्र नगर परिषदा आणि नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम ५१- अ(४ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , गडचिरोली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , दिनांक २५ मे , २०१८ रोजी नगर पंचायतीच्या विशेष सभेमध्ये घेण्यात 
आलेल्या उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणूकीमध्ये नगर पंचायत , कोरची, धानोरा , मुलचेरा, एटापल्ली व अहेरी करीता उपाध्यक्ष पदावर खालील अनुसूचित 
नमूद केल्याप्रमाणे उमेदवार निवडून आलेले आहेत . 

अनुसूची 


अ .क्र . 


पत्ता 


( १ ) 


नगर पंचायतीचे उपाध्यक्ष पदाकरीता निवडून 
नाव आलेल्या उमेदवाराचे नाव 

(३ ) 
कोरची 

कमलनारायन रामअवतार 
खंडेलवाल 


( २ ) 


( ४ ) 


मु . पो . ता . कोरची, जि . गडचिरोली 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २१ -२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६ , शके १९४० 


अनुसूची - चालू 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


ا 


رد 


धानोरा 


उंदिरवाडे कृष्णदास 


मु . पो . ता . धानोरा, जि . गडचिरोली 


नाजुकराव 


ه 


मुलचेरा 
एटापल्ली 
अहेरी 


वनिता गणपत आलाम 
रमेश पापय्याजी गंपावार 


मु . पो . ता . मुलचेरा , जि . गडचिरोली 
मु . पो . ता . एटापल्ली , जि . गडचिरोली 


ه 


م 


५ 


कमल दिलीप पडगेलवार 


मु . पो . ता . अहेरी, जि . गडचिरोली 


गडचिरोली : 
दिनांक ११ जून २०१८ . 


शेखर सिंह , 
जिल्हाधिकारी , गडचिरोली . 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म. शा . रा ., अ . क्र . १४९ . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No . Desk- X -JC - MCA. 164- 2018. 


In exercise of the powers vested in me under Section 51A (4 ) ofMaharashtra MunicipalCouncils, Nagar Panchayats 
and Industrial Townships Act, 1965 , I, the Collector of Gadchiroli districthereby publish the name of persons who have 
been declared as the Vice- President in the specialmeeting held on 25th May 2018 of Nagar Panchayat, Korchi, 
Dhanora ,Mulchera , Etapalli and Aheri . 


SCHEDULE 


Sr.No. 


Address 


Name of the 
Nagar Panchayat 

( 2) 


Name of the elected 
Vice-President 

( 3 ) 


(1 ) 


( 4 ) 


Korchi 


Dhanora 


Mulchera 


Kamalnarayan Ramawatar At Post. Tah . Korchi, 
Khandelwal 

Distt. Gadchiroli . 
Undirwade Krushnadas At Post. Tah . Dhanora , 
Najukrao 

Distt.Gadchiroli . 
Vanita Ganpat Alam 

At Post. Tah . Mulchera , 

Distt .Gadchiroli. 
Ramesh Papayyaji At Post. Tah . Etapalli , 
Gampawar 

Distt. Gadchiroli. 
Kamal Dilip Padgelwar AtPost. Tah . Aheri, 

Distt .Gadchiroli. 


Etapalli 


Aheri 


Gadchiroli : 
Dated the 11th June 2018 . 


SHEKHAR SINGH , 
Collector, Gadchiroli. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६ , शके १९४० 


१७ 


भाग १ - अ ( असा.) ( ना .वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १५० . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 
क्र . कार्या- १० - कली- नपाप्र - कावि- १६६- २०१८ . 

महाराष्ट्र नगर परिषदा आणि नगर पंचायती ( अध्यक्ष पदाची निवडणूक ) ( सुधारणा) नियम , २००९ च्या पोट- कलम ७( क ) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , गडचिरोली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , दिनांक २९ मे , २०१८ रोजी नगर पंचायतीच्या विशेष 
सभेमध्ये घेण्यात आलेल्या अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये नगर पंचायत , चामोर्शी, सिरोंचा व भामरागड करीता अध्यक्ष पदावर खालील अनुसूचित नमूद 
केल्याप्रमाणे उमेदवार निवडून आलेले आहेत . 

अनुसूची 


अ . क्र . 


नगर पंचायतीचे 


पत्ता 


अध्यक्ष पदाकरीता निवडून 
आलेल्या उमेदवाराचे नाव 


( १) 


नाव 

(२) 
चामोर्शी 


सिरोंचा 


प्रज्ञा धिरज उराडे 
बोल्लमपल्ली मरिया जयवंत 
संगिता रमेश गाडगे 


मु . पो . ता . चामोर्शी, जि . गडचिरोली 
मु. पो. ता . सिरोंचा, जि . गडचिरोली 
मु . पो . ता . भामरागड , जि . गडचिरोली 


भामरागड 


गडचिरोली. : 
दिनांक ११ जून २०१८ . 


शेखर सिंह , 
जिल्हाधिकारी, गडचिरोली. 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि .पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १५१ . 


BY COLLECTOR 

ORDER 


No . Desk- X -JC - MCA- WS No. 166- 2018. 


In exercise of the powers vested in me under sub Rule 7 (C) of Maharashtra Municipal Councils and Nagar Panchayats 
( President Election ) ( Amendment) Rules, 2009, I, the Collector of Gadchiroli district hereby publish the name of 
persons who have been declared as the President in the specialmeeting held on 29th May 2018 of Nagar Panchayat, 
Chamorshi, Sironcha and Bhamragad . 


SCHEDULE 


Address 


Sr. No. Name of the 

Nagar Panchayat 
(1) ( 2 ) 


Name of the elected 

President 


( 3 ) 


Chamorshi 


Pradnya Dhiraj Urade 


Sironcha 


BolampalliMariya 
Jayavant 
Sangita Ramesh Gadge 


At Post. Tah . Chamorshi, 
Distt. Gadchiroli . 
At Post. Tah . Sironcha , 
Distt . Gadchiroli . 
At Post. Tah . Bhamragad , 
Distt .Gadchiroli. 


Bhamragad 


Gadchiroli : 
Dated the 11th June 2018 . 
ना .-एक - अ -५ (१५७६) . 


SHEKHAR SINGH , 
Collector, Gadchiroli. 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१- आषाढ ६ , शके १९४० 


भाग १ - अ ( असा.) ( ना .वि . पु.), म. शा . रा ., अ . क्र . १५२ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 
क्र . कार्या-१० -कली-नपाप्र- कावि -१६६- २०१८ . 
__ महाराष्ट्र नगर परिषदा आणि नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१- अ( ४) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , गडचिरोली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , दिनांक २९ मे , २०१८ रोजी नगर पंचायतीच्या विशेष सभेमध्ये घेण्यात 
आलेल्या उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणूकीमध्ये नगर पंचायत , कुरखेडा , चामोर्शी, सिरोंचा व भामरागड करीता उपाध्यक्ष पदावर खालील अनुसूचित नमूद 
केल्याप्रमाणे उमेदवार निवडून आलेले आहेत . 

अनुसूची 


अ . क्र . 


नगर पंचायतीचे 


पत्ता 


उपाध्यक्ष पदाकरीता निवडून 
आलेल्या उमेदवाराचे नाव 


नाव 


( १ ) 


( २ ) 


० 


कुरखेडा 


२ 


चामोर्शी 
सिरोंचा 


w 


रविंद्र विश्वनाथ गोटेफोडे मु . पो . ता . कुरखेडा, जि . गडचिरोली 
राहुल सुकदेव नैताम मु. पो . ता . चामोर्शी, जि . गडचिरोली 
राजु धर्मय्या पेद्दापल्ली मु. पो . ता . सिरोंचा, जि . गडचिरोली 
हरिदास संभाजी रापेल्लीवार मु . ताडगाव , पो . ता . भामरागड , 

जि . गडचिरोली 


c 


भामरागड 


गडचिरोली. : 
दिनांक ११ जून २०१८ . 


शेखर सिंह , 
जिल्हाधिकारी , गडचिरोली . 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना .वि . पु .) , म. शा . रा ., अ. क्र . १५३ . 

BY COLLECTOR 

ORDER 
No . Desk - X - JC - MCA- Ws No. 166 - 2018. 

In exercise ofthe powers vested in me under Section 51A (4 ) ofMaharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats 
and Industrial Townships Act, 1965 , I, the Collector ofGadchiroli districthereby publish the nameofpersons who have 
been declared as the Vice - President in themeeting held on 29th May 2018 of Nagar Panchayat,Kurkheda, Chamorshi, 
Sironcha and Bhamragad . 

SCHEDULE 
Sr. No . Name of the The name of the 

Address 
Nagar Panchayat elected Vice President 

( 2 ) 
Kurkheda Ravindra Vishwanath At Post. Tah. Kurkheda, 
Gotefode 

Distt .Gadchiroli. 
Chamorshi RahulSukdeo Naitam At Post. Tah . Chamorshi, 

Distt . Gadchiroli. 
Sironcha Raju Dharmaiah 

At Post. Tah . Sironcha , 
Peddapalli 

Distt. Gadchiroli. 
Bhamragad Haridas Sambhaji 

At Tadgao , 
Rapelliwar 

Post. Tah . Bhamragad , 
Distt. Gadchiroli . 


(1) 


( 3 ) 


Gadchiroli : 
Dated the 11th June 2018. 


SHEKHAR SINGH , 
Collector, Gadchiroli . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


